RNI No. MAHBIL/2009/31743 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग चार-ब 








वर्ष ७, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २०.०० 








प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधी द्रव्ये विभाग 


गो. ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो. ते. रुग्णालय संकुल, नवीन मंत्रालय, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ मार्च २०२० 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचना शास्त्र अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक एमईडी १०१९/प्र.क्र.३६४/१९/शिक्षण-२.---महाराष्ट्र शरीररचना शास्त्र अधिनियम (१९४९ चा अधिनियम अकरा) च्या कलम २ 
पोट-कलम (९१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा बापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार 
रुग्णालय, बारामती, ता. बारामती, जि.पुणे या संस्थेला कलम ५ च्या पोट-कलम (१), (२) ब (३) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ, उक्त 


संस्था सदर अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचे पालन करेल या अटीच्या अधीन राहून, मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून घोषित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


सु. प्र चानकर, 
शासनाचे उप सचिव. 


(१) 
भाग चार ब--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital, New Building, 9th Floor, G. T. Hospital Complex, New Mantralaya, 
Lokmanya Tilak Road, Mumbai 400 001, dated 9th March 2020 


NOTIFICATION 


Manarasutra Anatomy Act, 1949. 


No.MED 1019/CR-364/19/EDU-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act (XI of 1949), the Government of Maharashtra hereby 
Government Medical College and General Hospital, Baramati, Tal. Baramati, Dist. Pune 
as an approved institution for the purposes of sub-section (1), (2) and (3) of section 5 of the said 
Act, subject to the condition that the said institute shall comply with the provisions of section 5E 


of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


5. P. CHANKAR, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ ३ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जानेवारी २०२१ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१. 
क्रमांक आयडीसी २०२०/(प्र.क्र.३४२)/उद्योग-१४.---महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) चे कलम २, 


खंड (ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचित उल्लेखलेले मौजे सावंगी, 


तालुका कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर येथील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 


अनुसूची 


मौजे - सावंगी, तालुका - कळमेश्वर, जिल्हा - नागपूर 





























अ. क्र. | सव्हे नंबर. | हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर) 
(१) (२) (३) (४) 
ti * | ९९ g 0.88 
'एकूण ०.९९ 
चतुःसीमा : 
उत्तरेस : भूखंड क्र. बी-२२ ब बी-२३. 


दक्षिणेस : एमआयडीसी हद्द ब सव्हे नंबर १००. 
पूर्वेस ।: भूखंड क्र. बी-२१ ब बी-२२ पैकी. 
पश्‍चिमेस : सर्व्हे नं. ९९/२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किरण जाधव, 
शासनाचे अवर सचिव. 


भाग चार ब--२ 


% महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४-२०, २०२१/पौष २४-३०, शके १९४२ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 11th January 2021 


NOTIFICATION 


MadARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AcT, 1961. 


No. IDC 2020/C.R.342)/IND 14.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 
2 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby declares the certain area of village Sawangi, Taluka Kalmeshwar, District 
Nagpur, mentioned in the Schedule appended hereto, to be an industrial area, for the purposes of 


the said Act ; 


Schedule 


Village- Sawangi, Taluka- Kalmeshwar, District - Nagpur 




















Sr. No. | Survey No. | Hissa No. |Area (Hectare Are) 
(1) (2) (3) (4) 
Se | 99 1 | 099 | 
Total | 0.99 











Boundaries : 


On the North by: 
On the South by: 


On the East by 


On the West by : 


Plot No. B-22 and B-23. 

MIDC Boundary and Survey No. 100. 
Plot No. B-21 and B-22/Part. 

Survey No. 99/2. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


KIRAN JADHAV, 
Under Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


EDITOR: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


